RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ३३ ]] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० [ पृष्ठे २१, किंमत : रुपये २०.०० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


५६ 


मंगळवार , मार्च ८, २०१६ / फाल्गुन १८ , शके १९ ३७ 


. 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १ ९ ७१ . 

क्रमांक भूसंपा -२०१४ / प्र.क्र .१०२/ झोपनि - २. - ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि सक्षम प्राधिकारी , 
वांद्रे, मुंबई यांच्या अभिवेदनावरून महाराष्ट्र शासनास असे दिसून आले आहे की , उक्त प्राधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश ‘ उक्त अनुसूची असा करण्यात आला आहे.) स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजना राबविणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश उक्त जमीन असा 
करण्यात आला आहे. ) संपादित करणे आवश्यक आहे; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सु . नि.व. पु.) अधिनियम, १९ ७१ ( महा. १९ ७१ चा २८ ) च्या कलम १४ च्या पोट - कलम (१) (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश ‘ उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , वांद्रे, मुंबई 
यांनी बजावलेल्या त्यांच्या क्रमांक. झोपुप्रा / उजि / भूसंपादन / मंगलमुर्ती/ प्र.क्र .८ ९/ सुनावणी/ २०१४ / ११३६, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१३ च्या नोटीशीद्वारे 
तसेच “ दैनिक नवाकाळ या मराठी वृत्तपत्रामध्ये दिनांक १ ऑगस्ट २०१३ आणि “ दि फ्री प्रेस जर्नल " या इंग्रजी वृत्तपत्रात दिनांक २ ऑगस्ट २०१३ 
रोजी प्रसिद्ध करण्यात येऊन आणि उक्त अधिनियमांच्या कलम ३६ अन्वये, सदर क्षेत्रात सर्वांना ठळकपणे दिसेल अशा ठिकाणी चिकटवून, उक्त 
अनुसूचीच्या स्तंभ (६ ) मध्ये नमूद केलेल्या ज्या व्यक्ती, उक्त जमिनीचे मालक आहेत वा हितसंबंधीय आहेत , उक्त जमीन का संपादित करण्यात 
येऊ नये याबाबतची कारणे दाखविण्यास फर्माविले होते ; 


१ 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


~ 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त झालेल्या सुनावणीस जमीन मालक वा अन्य हितसंबंधित व्यक्ती अनुपस्थित होते तसेच त्यांनी भूसंपादनाबाबत 
कोणतेही म्हणणे प्राधिकरणासमोर मांडले नाही, संबंधित झोपडीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा युक्तीवाद, अधिकार अभिलेखांतील नोंदी, 
उक्त जमिनीवर विकास आराखड्यानुसार असलेले आरक्षण तसेच झोपडीधारकांनी सादर केलेली मागणी न्याय्य असल्याबाबत उक्त जमीन 
संपादनाबाबतचे अभिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी राज्य शासनास दिनांक २३ जून २०१४ रोजी सादर केले 
आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण 
पाचमधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१ ) नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे (पू.), मुंबई यांनी सादर केलेल्या 
दिनांक २३ जून २०१४ रोजीच्या अभिवेदनानुसार राज्य शासनास उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्राच्या 
विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करणे शक्य व्हावे म्हणून उक्त जमीन संपादित करणे आवश्यक असल्याचेदिसून आले 


आहे ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण I- A च्या कलम ३ ( D)(c)(i) च्या परिच्छेद ( A) अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या प्रकरण 
पाचमधील कलम १४ च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या नोटिशीद्वारे असे घोषित 
करीत आहे की त्याने उक्त जमीन संपादित करण्याचे ठरविले आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गांव 


नगर भूमापन क्रमांक 


जमीन मालकांची नावे 


संपादित करावयाच्या 
जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र 
( चौ . मी . मध्ये ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


मुंबई 


अंधेरी 


मरोळ 


१६५० 


३४३.८ 


जमीन मालक 


उपनगर 
जिल्हा 


१. रोझ थेडोरे परेरा 
२. पॉल जॉन परेरा 
३. जॉनसीन अॅन्थेन परेरा 


१६५०/१ ते १६ 


१६०.० 


इमला मालक 
१. प्रभुनाथ सिंग सितलाल सिंग 
२. सोनू गोविंद खारवा 
३. मंचू रामा खारवा 
४. प्रभावती महादेव खारवा 


एकूण 


५०३.८ 


सीमा. 


पूर्व - सी . टी . एस . नं . १६५१ अ 
पश्चिम - सी . टी . एस . नं . १६४९ 
उत्तर 

सी . टी . एस . नं . १६४८ 
दक्षिण - सी . टी . एस . नं . १६३७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बळीराम पवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 24th February 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT CLEARANCE AND REDEVELOPMENT ACT , 1971. 


No.Bhusampa - 2014 /C.R.102/ 1Zopani- 2.-- Whereas , on a representation from the Chief 
Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Bandra ,Mumbai, it appears to the Government 
of Maharashtra that in order to enable the said Authority to implement the Slum Rehabilitation 
Scheme in relation to the Slum Rehabilitation Area mentioned in the Schedule appended hereto 
( hereinafter referred to as “ the said Schedule” ), it is necessary that the land specified in the said 
Schedule (hereinafter referred to as “ the said lands” ) should be acquired ; 

And whereas, as required by the proviso to sub - section ( 1 ) of section 14 of Chapter V read 
with paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the Maharashtra 
Slum Areas ( Improvement, Clearance and Re-development) Act , 1971 (Mah.XXVIII of 1971 ) 
(hereinafter referred to as " the said Act " ), the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation 
Authority , Bandra , Mumbai, has, by his Notice No. SRA /Dy.Coll . /L.A . /Mangalmoorti/C.R.89/ 
Hearing / 2013 / 1136 , dated the 4th September 2013 served in prescribed manner and also by notice 
published in the daily newspaper " Navakal" dated the 1st August 2013 and daily English newspaper 
" The Free Press Journal" dated the 2nd August 2013, and also by affixing in the conspicuous part 
in the premises situated in the said land , as provided in section 36 of the said Act , called upon the 
persons mentioned in column (6 ) of the said Schedule , who are the owners of the said land or any 
other person interested therein to show cause , as to why the proposal to acquire the said land for 
implementation of the Slum Rehabilitation Scheme for the concerned protected slum dwellers 
should not be sent to the State Government for approval ; 

And Whereas , Owners of the said land were absent for the hearing and no objections are 
received from the owner of the said land or any other persons for the acquisition of the said land, 
the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , Mumbai, and the pleading 
on behalf of the proposed Co -operative Housing Society of the slum dwellers , entries as to the 
rights in the land record , reservation in development plan and the legitimate request of the 
protected slum dwellers , by his representation dated the 23rd June 2014 submitted the report for 
the acquisition of the said land ; 


And whereas, as required by the first proviso to sub -section ( 1) of Section 14 of Chapter V 
read with paragraph ( A ) of sub -clause (i) of clause (c ) of section 3D of Chapter I- A of the said Act, 
on the representation from the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Bandra , 
Mumbai and considering his report, it appears to the State Government that in order to enable 
the Slum Rehabilitation Authority to carry out the development under the Slum Rehabilitation 
Scheme in the slum rehabilitation area mentioned in the said Schedule , the said land should be 
acquired ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 14 read with 
Paragraph ( A ) of sub - clause (i) of clause (c ) of section 3D of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares , by this notice , that it has decided to acquire the said land. 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८/ श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


Schedule 


District 


Tahsil 


Village 


C.T.S. No. 


Name of the owner or other 
intrested person of the land 

decided to be acquired 


Approximate 
area of the land 
decided to be 

acquired 
(In Sq . Mtrs.) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


Andheri 


Marol 


1650 


343.8 


Owner 


Mumbai 
Suburban 
District 


160.0 


1650/1 
to 16 


1. Rose Thedore Parera 
2. Paul John Parere 
3. Jonsin Anthon Parera 


Imala Malak 


1. Prabhunath Singh Sital 

Singh 
2. Sonu Govind Kharva 
3. Manchu Rama Kharva 
4. Prabhavati Mahadev 

Yadav . 


Total 


503.8 


Boundaries : 


On the East by : 


C. T. S. No. 1651A . 


On the West by : C. T. S. No. 1649. 
On the North by : C. T. S. No. 1648 . 
On the South by : C. T. S. No. 1637 . 


By Order and in the name of Governor of Maharashtra , 


B. G. PAWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


५ 


५७ 


मंगळवार , मार्च ८, २०१६ / फाल्गुन १८ , शके १ ९ ३७ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 


~ 


• 


~ 


~ 


मंत्रालय , ९ वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ८ मार्च २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , १९ ६१ . 

क्रमांक मभाऔ.१२१५ / प्र.क्र .८८ / अधिनियम . -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १ ९ ६१ ( १९ ६१ चा महा. 
२८ ) ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ५ च्या पोट- कलमे (१), (२ ) व ( ३) द्वारे प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, शासकीय अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, क्र. सीआयएम. १५८७/ प्र.क्र .८६/ ८७ / 
अधिनियम, दिनांक ११ जानेवारी २००० , द्वारे , उक्त अधिसूचना काढल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र भारतीय औषध 
परिषद ( यापुढे ज्याचानिर्देश “ परिषद ” असा करण्यात आला आहे ), घटित केली होती 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग , क्र . सीआयएम . २००४ / ९ ४४ / 
प्र.क्र .२६३ /०४ / अधिनियम, दिनांक २३ मार्च २००५ , द्वारे, परिषदेचे सर्व अधिकार वापरण्यासाठी आणि सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी, एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी किंवा नवीन परिषद यथोचितरीत्या घटित होईपर्यत , यापैकी जे अगोदर असेल तोपर्यंत , एक प्रशासक मंडळ नियुक्त केले होते ; 

आणि ज्याअर्थी सदस्यांची निवडणूक व नामनिर्देशन आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवडणूक यानंतर , महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय 
अधिसूचना , वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग , क्र . एमसीआय. २००६/ ३१८ / प्र.क्र .१४४ / ०६ / अधिनियम,दिनांक ५ जुलै २००७, द्वारे , उक्त 
परिषद पुनर्घटित केली आणि उक्त परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य यांची नावे प्रसिद्ध केली ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, क्र . एमसीआय. १७१२ /प्र.क्र . १५० / 
अधिनियम, दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१२, द्वारे, उक्त परिषदेचे अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व सदस्य यांचे पदावधी समाप्त झाल्यानंतर , परिषदेचे सर्व अधिकार 
वापरण्यासाठी आणि सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी , एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा नवीन परिषद यथोचितरीत्या घटित होईपर्यत , एक प्रशासक 
मंडळ नियुक्त केले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , शासकीय अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, क्र . एमसीआय. १७१२ / प्र.क्र .१५० / 
अधिनियम , दिनांक २१ जानेवारी २०१५, द्वारे, परिषदेचे सर्व अधिकार वापरण्यासाठी आणि सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी, दोन वर्षांहून अधिक 
नसेल इतक्या कालावधीसाठी, एक प्रशासक नियुक्त केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त परिषदेची निवडणूक पार पाडण्यात आली आहे आणि निर्वाचन अधिकारी यांनी निवडणुकीचा निकाल राज्य शासनाला 
कळविला आहे; आणि महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, क्र . सीआयएम . १२१५ / प्र.क्र .८८ / 
अधिनियम, दिनांक २० जानेवारी २०१६, द्वारे , महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद (निवडणूक ) नियम, १९ ६७, च्या नियम १४ मधील पोट-नियम ( १ ) 
मधील खंड (ब ) अनुसार निवडणुकीचा निकाल प्रसिद्ध केला आणि शासकीय अधिसूचना , वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग, क्र . सीआयएम. 
१२१५ / प्र.क्र .८८ / अधिनियम, दिनांक २० जानेवारी २०१६, द्वारे उक्त परिषदेवर नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध केली ; 


. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त परिषदेच्या सदस्यांनी उक्त परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड केली आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३२ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे अभिप्रेत असल्याप्रमाणे नवीन परिषद घटित करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६१ चा महा. २८ ) च्या कलम ५ ची पोट-कलमे (१), ( २) व ( ३), आणि 
कलम ३२ च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद नव्याने घटित करीत आहे, आणि उक्त परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य 
यांची नावे, पुढीलप्रमाणे, प्रसिद्ध करीत आहे; आणि ते, ही अधिसूचना , महाराष्ट्र शासन राजपत्र यामध्ये प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सुरू 
होणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पद धारण करतील : 

महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य यांची नावे 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१. 


अध्यक्ष 


२ . 


उपाध्यक्ष 


३ . 


पदसिद्ध सदस्य 


४ . 


५ . 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


युवराज पाटील 


१० . 


डॉ . आशुतोष सतीश गुप्ता 
डॉ . दत्तात्रय विनायकराव पाटील 
आयुर्वेद संचालक 
डॉ . किरण दत्तात्रय पंडीत 
डॉ . बाळासाहेब एकनाथ हरपळे 
डॉ . औबेदुल्लाह मिऱ्या बेग 
डॉ . रफीक अहमद सय्यद मुर्तझा सय्यद 
डॉ . सुनील रावसाहेब आवारी 
डॉ . अभिनंदन 
डॉ. विजय वासुदेव दातार 
डॉ . राजेंद्र रामचंद्र ठाकूर 
डॉ . संजय तुकाराम पाटील 
डॉ . राजेश भिमराव उताणे 
डॉ. सचिन नंदकुमार पांढरे 
डॉ . विष्णू चिंतामण बावणे 
डॉ . मन्नालाल जायदेव शर्मा 
डॉ . मुकुंद श्रीधरराव दिवे 
डॉ . उत्तम धना महाजन 
डॉ . अनुपमा जितेंद्र शिंपी 


११. 


सदस्य -नामनिर्देशित 
सदस्य - नामनिर्देशित 
सदस्य - नामनिर्देशित 
सदस्य - नामनिर्देशित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 
सदस्य -निर्वाचित 


१२. 


१३. 


१४ . 


१५ . 


१६ . 


१७ . 


१८ . 


१ ९ . 


... 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सदाशिव बेनके , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


6 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Mantralaya , 9th Floor , Gokuldas Tejpal Hospital Compound , 
Lokmanya Tilak Marg , Mumbai 400 002 , dated 8th March 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONERS ACT, 1961. 

No.CIM.1215 /C.R.88 /Acts . Whereas , the Government of Maharashtra has , in exercise of the 
powers conferred by the sub -section ( 1), ( 2 ) and (3 ) of section 5 of the Maharashtra Medical 
Practitioners Act , 1961 (Mah . XXVIII of 1961) (hereinafter referred to as " the said Act" ), vide the 
Government Notification , Medical Education and Drugs Department No. CIM.1587/ C.R . 86 /87 /Act , 
dated the 11th January 2000 , constituted the Maharashtra Council of Indian Medicine (hereinafter 
referred to as “ the Council” ), for a period of five years from the date of issue of the said notification ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has, vide the Government Notification , Medical 
Education and Drugs Department , No. CIM.2004/ 944 / C.R.263/ 04 / Act, dated the 23rd March 2005 , 
appointed an Administrative Board to exercise all the powers and perform all the duties of the 
Council for a period of one year or till the new Council is duly constituted , whichever is earlier ; 

And Whereas, after the election and nominations of members and elections of President and 
Vice - President, the Government of Maharashtra has , vide the Government Notification , Medical 
Education and Drugs Department, No. MCI. 2006 / 318 / C.R.144 / 06 / Act , dated the 5th July 2007 , 
reconstituted and published the names of the President , Vice - President and the members of the 
said Council ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has, vide the Government Notification , Medical 
Education and Drugs Department, No.MCI. 1712/ C.R.150 /Act, dated the 19th October 2012 , after 
the expiry of the term of the President , Vice - President and members of the said Council , appointed 
an Administrative Board to exercise all the powers and perform all the duties of the Council for 
a period of one year or till the new Council is duly constituted ; 

And Whereas, the Government ofMaharashtra has, vide the Government Notification , Medical 
Education and Drugs Department , No.MCI. 1712 / C.R . 150 /Act , dated the 21st January 2015 , 
appointed an Administrator to exercise all the powers and perform all the duties of the Council 
for a period which should not exceed two years ; 

And Whereas, the elections to the said Council have been conducted and the Returning Officer 
has informed the result of the election to the State Government; and the Government of 
Maharashtra has, vide the Government Notification , Medical Education and Drugs Department, 
No. CIM . 1215 / C.R.88 /Acts , dated the 20th January 2016 in pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1 ) of 
rule 14 of the Maharashtra Council of Indian Medicine ( Elections) Rules, 1967, published the result 
of elections and vide the Government Notification , Medical Education and Drugs Department, 
No. CIM - 1215 /C.R.88 /Acts, dated the 20th January 2016 , published the names of the members 
nominated on the said Council ; 

And Whereas, the members of the said Council have elected the President and Vice - President 
of the said Council , and it is necessary to constitute a new Council as envisaged by sub - section ( 1 ) 
of section 32 of the said Act . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) , (2 ) and ( 3) of section 
5 read with sub -section ( 1 ) of section 32 of the Maharashtra Medical Practitioners Act, 1961 (Mah . 
XXVIII of 1961), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby newly constitutes the Maharashtra Council of Indian Medicine and publishes the names 
of the President, Vice- President and the member of the said Council, as follows; and they shall 
hold office for a period of five years commencing from the date of publication of this notification in 
the Maharashtra Government Gazette : 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१ , 


शके १ ९ ४० 


Names of the President, Vice - President and members of the 

Maharashtra Council of Indian Medicine 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name 

( 2 ) 


Designation 

( 3 ) 


1 . 


President 


2 . 


Vice -President 


3 . 


Ex -officio Member 


4 . 


Dr. Ashutosh Satish Gupta 
Dr. Dattatray Vinayakrao Patil 
Director of Ayurved 
Dr. Kiran Dattatray Pandit 
Dr. Balasaheb Eknath Harpale 
Dr. Obaidullah Mirza Baig 
Dr. Rafiq Ahmed Sayyad Murtaza Sayyad 


Nominated Member 


5 . 


Nominated Member 


... 


6 . 


... 


Nominated Member 


7 . 


Nominated Member 


... 


8 . 


Dr. Sunil Raosaheb Awari 


Elected Member 


9 . 


Elected Member 


10 . 


Elected Member 


11. 


Dr. Abhinandan Yuvraj Patil 
Dr. Vijay Vasudev Datar 
Dr. Rajendra Ramchandra Thakur 
Dr. Sanjay Tukaram Patil 
Dr. Rajesh Bhimrao Utane 


Elected Member 


12 . 


Elected Member 


13 . 


Elected Member 


14 . 


Dr. Sachin Nandkumar Pandhare 


Elected Member 


15 . 


Dr. Vishnu Chintaman Bawane 


Elected Member 


16 . 


Elected Member 


Dr. Mannalal Jaydev Sharma 
Dr. Mukund Shridharrao Dive 


17 . 


Elected Member 


18 . 


Elected Member 


Dr. Uttam Dhana Mahajan 
Dr. Anupama Jitendra Shimpi 


19 . 


Elected Member 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SADASHIV BENAKE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१ , शके १ ९ ४० 


on 


५८ 


गुरुवार , मार्च १०, २०१६/ फाल्गुन २० , शके १९३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मार्च २०१६ 


( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ३ ) 


अधिसूचना क्रमांक १ 


( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१६ /( ५६/१६)/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २) , 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 


राहील : 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


लागू करावयाची 

कलमे 
( ४ ) 


ज्या तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


- 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


१ कृष्णा प्रकल्प धोम धरण, 

ता . वाई, जि . सातारा . 


वगळून इतर 


सर्व कलमे . 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


२ कृष्णा प्रकल्प कण्हेर धरण, 

ता . सातारा , जि . सातारा . 


कृष्णा प्रकल्प धोम धरण अंतर्गत 
१. धोम उजवा कालव्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र १२१४ हे . 
२. धोम डावा कालव्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र १ ९ ४३ हे . 
कृष्णा प्रकल्प कण्हेर धरण अंतर्गत 
१. कण्हेर डावा कालव्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र ( १५५ हे.). 
२. कण्हेर उजवा कालव्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र ( ११२१ हे .). 
३. आरफळ डावा कालव्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र ( १७ ९ ६ हे .). 


वगळून इतर 


सर्व कलमे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya,Mumbai 400 032, dated 10th March 2016 

[ See Setion 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - 1 


[See Rule 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 

No. CDA . 1016 /(56/16 )/CAD (Works).- In exercise of the powers conferred by Section 1 ( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 
2005 ) the Governor of the State of Maharashtra , hereby, notifies Areas, Irrigation Projects , 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under Section 7, no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such 
land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all 
the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers : 


Sr. 
No. 


Name of Irrigation 

Project 


Applicable Area 


Sections 
Applied 


Date of Remarks 
Applications 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


1 Krishna Project Dhom Krishna Project Dhom Dam , 
Dam , Tal. Wai, 

1. Entire Command Area 
Dist . Satara . 

of Dhom Right bank 
canal ( 1214 Ha .) 


All 
(Except 
Section 22 ) 


10th March 

2016 


2. Dhom Left bank canal 

( 1943 Ha.) 


2 Krishna Project 

Kanher Dam , 
Tal. Satara , 
Dist. Satara . 


All 
(Except 
Section 22 ) 


10th March 

2016 


Krishna project Kanher 
Dam , 
1. Entire Command Area 

of Kanher Left bank 

canal ( 155 Ha .) 
2. Entire Command Area 

of Kanher Right bank 

canal ( 1121 Ha.) 
3. Entire Command Area 

of Arphal Left bank 
canal ( 1796 Ha. ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१ , शके १ ९ ४० 


११ 


जलसंपदाविभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मार्च २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 
[ संदर्भ : नियम क्रमांक १ (३) ] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए. १०१६ / ( ५६/१६) / लाक्षेवि ( कामे ). -महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


: 


- 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे. 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


कार्यकारी अभियंता , 
धोम पाटबंधारे विभाग , 


१ कृष्णा प्रकल्प धोम धरण अंतर्गत 
१. धोम उजवा कालव्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र ( १२१४ हे .) 
२. धोम डावा कालव्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र (१ ९ ४३ हे .) 


सातारा . 


• 
. 


२ कृष्णा प्रकल्प कण्हेर धरण अंतर्गत 
१. कण्हेर डावा कालव्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र (१५५ हे .) 
२. कण्हेर उजवा कालव्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र ( ११२१ हे .) 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास 

प्राधिकरण , पुणे. 


कलमे ६ ( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ), ९ ( ६ ), ९( ९ ), १० (१ ) , 
१२( २ ), १२ ( ६ ), १२( ९ ), १३ ( १) , १३( ३ ), १५ ( ४ ), 
१५ ( ६ ), १५ (९ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), २१ (१ ), 
२३ ( १ ), २६ ( १) , ४१, ४२( १ ), ६८ ( १ ), ४४,४५ , 
४७ ( २) व ४८ , म.सि.प.शे.व्य . नियम -३. 
कलम १८ (९ ): लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम १९ ( २ ) : लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम ६ ( ५ ) ,४२( २ ) 
कलम १६( १ ) : मध्यम व मोठे प्रकल्प 
कलम १८ ( ९ ) : उच्चस्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम १९ ( २) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय , 
मध्यम व मोठ्या प्रकल्पावरील कालवास्तरीय पाणी वापर 
संस्था . 
कलम १६( ३ ) : मध्यम व मोठे प्रकल्प 
कलम १ ९ ( २ ) : मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय पाणी 
वापर संस्था . 


३. आरफळ डावा कालव्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र (१७९ ६ हे .) 


मुख्य अभियंता, 
( विप्र ), जलसंपदा 
विभाग, पुणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८ / श्रावण २५-३१ , शके १९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya,Mumbai 400 032 , dated 10th March 2016 

NOTIFICATION - 2 


[ See Act Section 1 ( 3 )] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA . 1016 /(56/16 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 
Sr. Project & Command Area Canal Officers Sections of MMISF Act , 2005 
No. 

of which powers are given to 

Canal Officers 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


1 


2 


Krishna Project Dhom Dam Executive 

Sections 6 ( 1), 9 (2 ), 9 ( 4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ), 
1. Entire Command Area of Engineer , 

12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 
Dhom Right bank canal Dhom Irrigation , 15 (6 ), 15 ( 9 ), 18 ( 2 ), 18 (4 ), 18 (6 ), 21( 1) 
( 1214 Ha .) 

Division , Satara . 23 ( 1), 26 ( 1), 41, 42 ( 1 ),68( 1) 44 , 45 , 
2. Dhom Left bank canal 

47 ( 2 ), 48 , 
( 1943 Ha.) 

MMISF Rule Section 3 
Krishna Project Kanher Dam 

Section 18 ( 9 ) : Minor Level Water 
1 . Entire Command Area of 

Users Associations. 
Kanher Left bank 

Section 19 ( 2 ) : Minor Level Water 
canal ( 155 Ha .) 

Users Associations and Distributary 

Level Water Users Associations. 
2 . Entire Command Area of Superintending Section 6 (5 ), 42 ( 2 ) 

Kanher Right bank Engineer and Section 16 ( 1 ) : Medium and Major 
canal ( 1121 Ha .) 

Administrator Project . 
3. Entire Command Area of Command Area Section 18 ( 9 ) : All Senior Leval 
Arphal Left bank 

Development Water Users Associations . 
canal ( 1796 Ha.) 

Authority , Pune. Section 19( 2 ): Project Level WUA of 

Medium Project and CLA of Major and 

Medium Project . 
Chief Engineer (SP ), Section 16 ( 3 ) : Medium and Major 
Water Resources Projects . 
Department, Section 19 ( 2 ) : Project Level Water 
Pune . 

Users Association of Major Project. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


१३ 


५ ९ 


गुरुवार , मार्च १०, २०१६ / फाल्गुन २०, शके १९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मार्च २०१६ 

( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ३ ) 


अधिसूचना क्रमांक १ 


( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 


महाराष्ट्र 

सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए. २०१६ /( ६६/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २) , 
( ३ ), ( ४ ), (५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटधारकास बंधनकारक 
राहील : 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


लागू करावयाची 

कलमे 
( ४ ) 


ज्या तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 

( ५ ) 
१० मार्च २०१६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


कलम २२ 


पाटगाव मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 


वगळून इतर 
सर्व कलमे . 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


... 


चिकोत्रा मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 


वगळून इतर 


सर्व कलमे . 


१ पाटगाव मध्यम प्रकल्प , 

ता . भुदरगड , जि . कोल्हापूर 

( ९९९ ८ हे.) . 
२ चिकोत्रा मध्यम प्रकल्प , 

ता . आजरा , जि . कोल्हापूर 

( ६८६३ हे. ). 
३ कडवी मध्यम प्रकल्प , 

ता . शाहूवाडी, जि . कोल्हापूर 

( ९९ ०८ हे .). 
४ धामणी मध्यम प्रकल्प , 

ता . राधानगरी , जि . कोल्हापूर 
( १७५० हे. ). 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


कडवी मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 


वगळून इतर 


सर्व कलमे . 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


... 


धामणी मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 


वगळून इतर 


सर्व कलमे . 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


... 


५ सर्फनाला मध्यम प्रकल्प , 
ता . आजरा , 

जि . कोल्हापूर 
( ३१७५ हे .). 


सर्फनाला मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 


वगळून इतर 


सर्व कलमे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


... 


६ जंगमहट्टी मध्यम प्रकल्प , 

ता. चंदगड, जि . कोल्हापूर 
( ४४५७ हे. ). 


जंगमहट्टी मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 


वगळून इतर 
सर्व कलमे . 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


७ घटप्रभा मध्यम प्रकल्प , 

ता . चंदगड, जि . कोल्हापूर 
( ५ ९ ८० हे .). 


घटप्रभा मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 


वगळून इतर 
सर्व कलमे . 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


८ जांबरे मध्यम प्रकल्प , 

ता . चंदगड, जि . कोल्हापूर 
( ४७१६ हे. ). 


जांबरे मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र. 


वगळून इतर 


सर्व कलमे . 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


१५ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 10th March 2016 

[See setion 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - 1 


[See Rule 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 

No. CDA . 2016 /(66/16 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section ( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 
2005 ) the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation 
Projects , sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3), (4 ), (5 ) and 
(6 ) of the table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under sec. 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers : 


Sr. 
No. 


Applicable Area 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
Applied 

( 4 ) 


Date of Remarks 
Applications 
(5 ) 

(6 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


All 
(Except 
section 22 ) 


10th March 

2016 


10th March 

2016 


... 


All 
(Except 
section 22 ) 

All 
(Except 
section 22 ) 

All 
(Except 
section 22 ) 


10th March 

2016 


10th March 

2016 


1 Patgaon Medium Project, Entire Command Area 
Tal. Bhudargad , 

of Patgaon Medium 
Dist. Kolhapur ( 9998 Ha.). Project. 
2 Chikotra Medium Project, Entire Command Area 
Tal. Ajara , Dist . 

of Chikotra Medium 
Kolhapur (6863 Ha.). Project. 
3 Kadavi Medium Project , Entire Command Area 
Tal. Shahuwadi , 

of Kadavi Medium 
Dist. Kolhapur (9908 Ha.). Project . 
4 Dhamani Medium Project , Entire Command Area 
Tal. Radhanagari, 

of Dhamani Medium 
Dist. Kolhapur ( 1750 Ha.). Project. 
5 Surfnalla Medium Project, Entire Command Area 
Tal. Ajara , 

of Surfnalla Medium 
Dist. Kolhapur ( 3175 Ha.). Project 
6 Jangamhatti Medium Entire Command Area 

Project, Tal. Chandagad , of Jangamhatti Medium 

Dist. Kolhapur (4457 Ha.). Project. 
7 Ghatprabha Medium Entire Command Area 

Project, Tal. Chandagad , of Ghatprabha Medium 

Dist. Kolhapur (5980 Ha.). Project. 
8 Jambare Medium 

Entire Command Area 
Project , Tal. Chandagad , of Jambare Medium 
Dist . Kolhapur (4716 Ha.). Project. 


All 
(Except 
section 22 


10th March 

2016 


10th March 

2016 


All 
(Except 
section 22 ) 

All 
(Except 
section 22 ) 


10th March 

2016 


All 
(Except 
section 22) 


10th March 

2016 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government . 


HNT -0-8 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८ / श्रावण २५-३१ , शके १९ ४० 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मार्च २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 
[ संदर्भ : नियम क्रमांक १ ( ३) ] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६ /( ६६/१६)/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे . 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


कार्यकारी अभियंता, 

मध्यम प्रकल्प, 
विभाग क्र . २, कोल्हापूर 


१ पाटगाव मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२ चिकोत्रा मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
३ कडवी मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
४ धामणी मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
५ सर्फनाला मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
६ जंगमहट्टी मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
७ घटप्रभा मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
८ जांबरे मध्यम प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कलम - ६ ( १) , ९ ( २) , ९ ( ४ ), ९ ( ६ ), ९ ( ९ ), १० ( १ ), 
१२( २ ), १२ ( ६ ), १२( ९ ), १३( १ ), १३( ३ ), १५ ( ४ ), 
१५ ( ६ ), १५ ( ९) , १८ ( २ ), १८ ( ४ ) , १८ ( ६ ), २१ ( १) , 
२३ ( १), २६ ( १), ४१, ४२ (१ ), ६८ ( १), ४४,४५ , 
४७( २ ) व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य .नियम-३ 
कलम १८ ( ९): लघु वितरीकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम १९ ( २) : लघु वितरीकास्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम ६ ( ५ ) , १६( १ ), ४२ ( २ ) 
कलम १८ ( ९ ) : उच्चस्तरीय पाणी वापर संस्था 
कलम १ ९ ( २) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय , 
मध्यम व मोठ्या प्रकल्पावरील कालवास्तरीय पाणी वापर 


अधीक्षक अभियंता, 
कोल्हापूर पाटबंधारे 
मंडळ , कोल्हापूर 


संस्था . 


मुख्य अभियंता, 


कलम १६( ३ ) 


जलसंपदा विभाग, पुणे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


१७ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 10th March 2016 


NOTIFICATION - 2 


See Act section 1031 


MAHARASHTRAMANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA . 2016 /(66/16 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005, the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act section 2 (f). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 
Sr. Project & Command Area Canal Officers Sections of MMISF Act, 2005 
No. 

of which powers are given to 

Canal Officers 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


1 Entire Command Area of Executive 

Sections 6 ( 1 ), 9 (2 ), 9 ( 4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ) , 
Patgaon Medium Project Engineer , 

12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 (9 ) , 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
2 Entire Command Area of Medium Project , 15 (6 ), 15 ( 9 ), 18 ( 2 ), 18 (4 ), 18 (6 ), 21( 1 ) 

Chikotra Medium Project Division No.2 , 23 ( 1), 26 ( 1 ), 41, 42 ( 1 ),68( 1) 44 , 45 , 
3 Entire Command Area of Kolhapur 

47 ( 2 ), 48 , MMISF Rule Section 3 
Kadavi Medium Project 

section 18 ( 9 ) : Minor Level Water 
4 Entire Command Area of 

Users Associations . 
Dhamani Medium Project 

section 19 ( 2 ) : Minor Level Water 
5 Entire Command Area of 

Users Associations and Distributary 
Surfnalla Medium Project 

Level Water Users Associations . 
6 Entire Command Area of Superintending Section 6 (5 ), 16 ( 1 ) , 42 ( 2 ) 

Jangamhatti Medium Project Engineer, Kolhapur Section 18 (9 ) : All Senior - Leval 
7 Entire Command Area of Irrigation Circle , Water Users Associations Section 
Ghatprabha Medium Project Kolhapur 

19 ( 2 ) Project Level WUA of Medium 
8 Entire Command Area of 

Project and CLA of Major and Medium 
Jambare Medium Project 

Project . 
Chief Engineer , Section 16 ( 3 ) 
Water Resources 
Department, 
Pune . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR . 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -४ अ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१ , शके १९ ४० 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मार्च २०१६ 
( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 
( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६/ ( ६६/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३), ( ४), (५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील 


. 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


लागू करावयाची 

कलमे 


ज्या तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 

( ५ ) 
१० मार्च २०१६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


कलम २२ 


केळोशी 

लघु 

प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 


सर्व कलमे 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


... 


आंबेवाडी 

लघु 

प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 


सर्व कलमे 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


केळोशी 

लघु प्रकल्प , 
ता . राधानगरी, जि . कोल्हापूर 

( ५६४ हे. ) 
२ आंबेवाडी लघु प्रकल्प , 

ता . चंदगड, जि . कोल्हापूर 

( ५५१ हे.) 
३ नागनवाडी 

लघु प्रकल्प, 
भूदरगड , 

जि . कोल्हापूर 
( ७ ९ ० हे .) 
४ चिकोत्रा समन्यायी पाणी वाटप 

पथदर्शी प्रकल्प उपसा तथा 
ठिंबक सिंचन योजना, 
ता . आजरा, जि . कोल्हापूर 
( ११०० हे .) 


नागनवाडी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र 


ता . 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


कलम २२ 


१० मार्च २०१६ 


... 


चिकोत्रा समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शी 

प्रकल्प उपसा तथा ठिंबक सिंचन 
योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


वगळून इतर 
सर्व कलमे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१ , शके १ ९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 10th March 2016 

See Setion 1 ( 3 ) of the Act ) 


NOTIFICATION - 1 


[See Rule 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 

No. CDA . 2016 /(66/16 )/CAD (Works ).- In exercise of the powers conferred by section 1 ( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 
2005 ) the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas , Irrigation 
Projects, Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), (5 ) & (6 ) 
of the table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under Sec. 7, no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such 
land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all 
the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers : 


Applicable Area 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
Applied 

( 4 ) 


Date of Remarks 
Applications 
(5 ) 

(6 ) 


( 3 ) 


10th March 

2016 


10th March 

2016 


... 


1 Keloshi Minor Project , Entire Command Area 

All 
Tal. Radhanagari, Dist . of Keloshi Minor 

(Except 
Kolhapur (564 Ha.) 

Project 

Section 22 ) 
2 Ambewadi Minor Project, Entire Command Area 

All 
Tal. Chandagad, Dist . of Ambewadi Minor 

(Except 
Kolhapur (551 Ha .) 

Project 

Section 22 ) 
3 Naganwadi Medium Project, Entire Command Area All 

Tal. Bhudargad , Dist . of Naganwadi Minor (Except 
Kolhapur (790 Ha.) 

Project 

Section 22 ) 
4 Lift Cum Drip Irrigation Entire Command Area of All 

Scheme under Chikotra Lift Cum Drip Irrigation (Except 
equitable Water 

Scheme under Chikotra Section 22 ) 
distribution pilot Project, Equitable Water 
Tal. Ajara, Dist . 

Distribution Pilot Project, 
Kolhapur ( 1100 Ha.). 

Minor Project 


10th March 

2016 


10th March 

2016 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२ , २०१८ / श्रावण २५-३१ , शके १९ ४० 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मार्च २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 
[ संदर्भ : नियम क्रमांक १ ( ३) ] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६ /( ६६/१६)/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे . 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ केळोशी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२ आंबेवाडी 

लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कार्यकारी अभियंता, 

मध्यम प्रकल्प , 
विभाग क्र . २, कोल्हापूर . 


कलमे - ६ (१ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ), ९ ( ६ ), ९ (९ ), १० ( १) , 
१२ ( २ ), १२ ( ६ ), १२ ( ९ ), १३( १) , १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१५( ६), १५ ( ९ ), १६( १), १६ ( ४ ) , १८ ( २ ), १८ ( ४ ), 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १९ ( २ ), २१( १ ), २३( १ ), २६ (१ ) , 
४१, ४२( १), ६८ ( १ ), ४४ , ४५ , ४७( २ ) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३ . 
कलमे ६ ( ५ ), ४२ ( २ ) 


३ नागनवाडी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
४ चिकोत्रा समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शी 

प्रकल्प उपसा तथा ठिबक सिंचन योजनेचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


अधीक्षक अभियंता , 
कोल्हापूर पाटबंधारे 
मंडळ, कोल्हापूर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स. को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १६-२२, २०१८ / श्रावण २५-३१, शके १९ ४० 


२१ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 10th March 2016 


NOTIFICATION - 2 


See Act Section 1031 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS Act, 2005 . 

No. CDA . 2016/66/16 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government ofMaharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 
Sr. Project & Command Area Canal Officers Sections of MMISF Act, 2005 
No. 

of which powers are given to 

Canal Officers 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


1 Entire Command Area of 

Keloshi Minor Project. 
2 Entire Command Area of 

Ambewadi Minor Project . 


Executive 

Sections 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ), 
Engineer , 

12 (2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
Medium Project , 15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1), 16 (4 ), 18 (2 ), 18 (4 ), 18 (6 ), 
Division No.2 , 18 ( 9 ), 19 ( 2 ), 21( 1 ) 23 ( 1 ), 26 ( 1 ), 41, 42( 1 ), 
Kolhapur . 

68 ( 1 ) 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 , 

MMISF Rule Section 3 
Superintending Sections 6 (5 ), 42 ( 2 ) 
Engineer , Kolhapur 
Irrigation Circle , 
Kolhapur. 


3 Entire Command Area of 

Naganwadi Minor Project 
4 Entire Command Area of 

Lift Cum Drip Irrigation 
Scheme under Chikotra 
equitable water distribution 
pilot Project Minor Project . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY T/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : 1/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


